शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ 
नवीन महाविद्यालयांना अंतिम 
मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः-मान्यता-२०२३/प्र.क्र.१०७/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- १५ जून, २०२३. 


संदर्भ:- १. शासन आदेशा, क्र. मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४, दिनांक १५.०७.२०२२ 
२.शासन आदेशा, क्र. मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४, दिनांक १६.०८.२०२२ 
३. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/मशि-४, 
दिनांक ०१.०४.२०२३ 
४. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, 
दिनांक १५.०९.२०१७ 


शासन आदेडा:- 

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ व २०२३-२४ पासून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक १५.०९.२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार अनुक्रमे संदर्भ क्र.१ ते २ व ३ अन्वये इरादापत्र 
प्रदान करण्यात आले आहेत. 

आता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (3) (छ) अन्वये 
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी अकृषी विद्यापीठांनी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास अंतिम मान्यता 
मिळण्याबाबतचे अनुपालन अहवाल झासन मान्यतेसाठी अग्रेषित केले आहेत. संदर्भ wy येथील 
दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयामधील परिशिष्ट - "क" मध्ये विहित करण्यात आलेल्या 
निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (३) (छ) खालील परंतुकानुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन सोबतच्या विवरणपत्र-अ व विवरणपत्र-ब मध्ये नमूद केलेल्या एकूण ५ नवीन 
महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विना अनुदान 
तत्वावर अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. अटीवशर्ती- 

१. सदर महाविद्यालयाची मान्यता ही शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कायम 
विनाअनुदानित तत्वावर राहील. तसेच सदर महाविद्यालयाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचा-यांचे वेतन व वेतनेतर दायित्व शासनावर असणार नाही. 

२. नवीन महाविद्यालय/ संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचाळकांकडे ते भविष्यात 
कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु.१००/- च्या 
नॉन ज्युडीशियल स्टॅम्प पेपरवर सादर करावे. 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.१०७/मशि-४ 


३. महाविद्यालये/ संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय 
सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रीया सुरु 
करु नये. 

४. महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ 
अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे 
आवश्यक असून, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री 
विभागीय सहसंचालकांनी करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र 


विद्यापीठास द्यावे. 
५. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर weer क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेशा 
देऊ नयेत. 


६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलळिएहन ऑफ कॉलेजस बाय 
युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन, २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित 
निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही 
विद्यापीठाने करु नये. 

७. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या 
कालमर्यादेत नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 

८. लिगल एज्युकेशन अधिनियम, २००८ व तद्‌नुषंगिक नियमांतील तरतूदीनुसार 
मान्यताप्राप्त नवीन महाविद्यालयाने बार कौन्सिळ ऑफ इंडियाची (B.C.1.) प्रकरणपरत्वे 
मान्यता / संलग्निकरण घेण्याची कार्यवाही विहीत कालावधीत करावी. 

९. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली 
आहे, त्या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. संलग्निकरण किंवा 
इतर शिखर संस्था/ केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे 
जर महाविद्यालय त्या शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ Wes नाही तर, त्या शैक्षणिक वर्षांच्या 
पुढील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली 
परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात येईल. 


३. संबंधित विद्यापीठाने संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही 
करण्यापूर्वी शासन मान्यता आदेझ्ञांचे अवलोकन केल्याशिवाय व संबंधित विभागीय सहसंचालकाचे 
अट क्रमांक २ मधील प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी 
संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 

४. संबंधित विद्यापीठाने व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% 
किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे विभागीय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.१०७/मशि-४ 


सहसंचालकांनी आदेश काढावेत आणि ते शासन व संबंधित विद्यापीठाकडे पाठवावेत. मा. उच्च 
न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व 
२४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६१५१५०६३८३५०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by PRATAP 
PRATAP क वी 

PANDURANG /६५७ णा एक, 
OU = HIGHER AND TECHNICAL 


L U BA L EDUCATION DEPARTMENT 


Bete 225 0 1802022240530 
(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.वि.), मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

९. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०.सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

११.निवडनस्ती (मशि-४. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.१०७/मशि-४ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक :- मान्यता- २०२३/प्र.क्र. ९०७/मशि-४, दिनांक ९१५ जून, २०२३ सोबतचे सहपत्र. 


शै.व.२०२२-२३ करिता इरादापत्र मंजूर करण्यात आलेले प्रस्ताव 


अ.क्र 


| क्र. | 


संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा व अभ्यासक्रम 


मुंबई विद्यापीठ, मुं 


हिंद सेवा परिषद मुंबई, हिद सेवा परिषदेचे पब्लिक | १.विधी-बॅचलर ऑफ लॉ (एल. 
विधी महाविद्यालय, शिक्षणालय हिंद नगर बाकोला | एल.बी.) (३ वर्षिय) 

मार्केट आराम सोसायटी रोड, सांताक्रूझ, पूर्व मुंबई २. विधी-बॅचलर ऑफ लॉ (एल. 
एल.बी.) (५ वर्षिय) 


जय तुळजाभवानी बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेचे समर्थ | कला, वाणिज्य, विज्ञान 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, लवले, ता. 
शहापूर, जि. ठाणे 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


महर्षी दधीची जनकल्याण प्रबोधिनी संस्था संचलित | ९.विज्ञान व तंत्रज्ञान 
ओक महिला महाविद्यालय, Ara, ता. देवळी, | २. वाणिज्य व व्यवस्थापन 
जि. वर्धा ३.मानवीय शास्त्र 


| गशोंडवानाविद्यापीठ, गडचिरोली 111 


वासी शैक्षणिक संशोधन संस्था, शहिद बिरसा | विद्याशाखा 
मुंडा महाविद्यालय, कोरची वाणिज्य व व्यवस्थापन 
(बी.कॉम.) 


विवरणपत्र-ब 


शासन निर्णय क्रमांक :- मान्यता- २०२३/प्र.क्र. ९१०७/मशि-४, दिनांक १५ जून, २०२३ सोबतचे सहपत्र. 


शै.व.२०२३-२४ करिता इरादापत्र मंजूर करण्यात आलेले प्रस्ताव 


अ.क्र | क्र. | संस्था/महाविद्यालयाचे नांव वद्याशाखा व अभ्यासक्रम 
मुंबई विद्यापीठ, मुं 
1 । 1 . | हाजी ओमर मूसा एज्यूकेशन ट्रस्ट, १) विधी -बॅचलर ऑफ ला (एल. 
२७/५ निजामपूर, राम मंदिर च्या बाजूला, ठाणे- एल.बी.) (3 वर्षिय) 
४२१२०२ 
आर. बी. विधी महाविद्यालय, 
हि नं. ५८१, नारपोली सर्वे नं १९६१ भिवंडी, ठाणे 
PRATAP णा 
PANDURANG घण ase 
L U BA L Date: 2023.06.16 02:02:34 +05'30' 
(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


